प्रस्तावना :- 


शासनास प्राप्त होणाऱ्या स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी शासनाने विहित 


"महाराष्ट्र अऑकडमी 


ऑफ इंजिनिअरिंग अण्ड 


एज्युकेशनल रिसर्च, पुणे" या प्रायोजक मंडळाच्या स्वयं 


अर्थसहाय्यित विद्यापीठाचा प्रस्ताव 


तपासण्यासाठी 


छाननी समिती नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्व अवि-२०१८/(६६/१८)/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
तारीख : ११मे, २०१८. 


केलेल्या मार्गदर्शक सूचना मधील परिच्छेद ६(१) नुसार छाननी करण्यासाठी दि.१० सप्टेंबर, २०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे बदल HOA" महाराष्ट्र ऑकडमी ऑफ 
इंजिनिअरिंग अँण्ड एज्युकेडानल रिसर्च, पुणे" या प्रायोजकमंडळाच्या एमआयटी युनिर्व्हसिटी, केगाव, सोलापूर या 


स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी छाननी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे छाननी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 
अ.क्र क्रमांक सदस्याचे नाव व पदनाम समितीतील स्थान 
१ | (१) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग पदसिद्ध अध्यक्ष 
२ (२) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग सदस्य 
(२) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग सदस्य 
(४) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल विभाग सदस्य 
३ शासनाचे नामनिर्दशित केलेला शक्‍यतो संबंधित विषयाच्या विद्यापीठाच्या कुलगुरु 
(१ | डा.नितिन करमळकर, कुलगुरु, पुणे विद्यापीठ, पुणे. सदस्य 
४ शासनाने नामनिर्देशित केलेले तीन विख्यात विद्वान, संशोधन किंवा तज्ञ व्यक्‍ती 
(१) । श्री.सुब्रतो रथो, निवृत्त सनदी अधिकारी सदस्य 
(२)! श्री.प्रकाश पाठक, वित्त तज्ञ(9.५.) सदस्य 
(३) | डॉ.एस.एफ.पाटील, माजी कुलगुरु, उत्तर महाराष्ट्र सदस्य 
विद्यापीठ, जळगाव 
षु उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील उप सचिव या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी 
(१ | सह सचिव/उप सचिव (विद्यापीठ शिक्षण), उच्च व तंत्र सदस्य सचिव 
शिक्षण विभाग 
६ प्रकल्पाशी संबंधित विषयातील सखोल ज्ञान व अनुभव असलेली तज्ञ व्यक्‍ती 
(१) । महाराष्ट्र SHS ऑफ इंजिनिअरिंग अण्ड एज्युकेशनल | निमंत्रित सदस्य 
रिसर्च, पुणे यांचा "एमआयटी युनिर्व्हसिटी, केगाव, | (मतदान अधिकार 
सोलापूर" प्रस्तावासाठी डॉ.गोविंद पारटकर यांची | असणार नाही.) 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वअवि-२०१८/(६६/१८)/विशि-४ 


षु . 


समितीची कार्यकक्षा 
समितीने शासनास प्राप्त झालेल्या "एमआयटी युनिर्व्हसिटी, केगाव, सोलापूर" या प्रस्तावांची 
तपासणी झासनाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. शासनाने निर्गमित केलेल्या 
स्वयं अर्थसहाय्यित मार्गदर्शक सूचनांच्या परिच्छेद YQ) व ६(३) मध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या 
अनुषंगाने तपासणी करावी. 


. समितीस मार्गदर्शक तत्वामधील परिच्छेद g(x) मधील तरतूदीनुसार प्रायोजक मंडळाकडून अन्य 


माहिती मागविता येईल. 


. समितीस, सविस्तर प्रकल्प अहवाळात उणीवा आढळल्यास त्याबाबत बदल सुचविता येतील आणि 


प्रायोजक मंडळाने विनिर्दिष्ट कालावधीत त्यावर विचार करुन त्यांचे अनुपालन करण्यासाठी, ते त्या 
मंडळास कळवता येतील. 

समितीचा कार्यकाल हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा राहील. 
समितीतील निमंत्रित सदस्यास मतदानाचा अधिकार असणार नाही. 


. समितीच्या पदसिद्ध अध्यक्षांच्या समवेत बैठकीच्या दिनांकापासून दोन महिन्यात आपला अहवाल 


शासनास सादर करावा. 
के.पी.एम.जी. च्या प्रतिनिधीनी प्रकल्प अहवालाची Summery Sheet तयार करावी. 


. समितीच्या पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्‍त इतर सदस्यांना शासनाने विहित केलेल्या प्रचलित 


नियमांनुसार भत्ता अनुज्ञेय राहील व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥8॥819511॥9.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१६११३५३९५२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Siddharth Kharat 
S | d d h a rt h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6f8cb55012423727bece629d9547 13clec2962a 
K h a [| a t 9ca9b909643170e56321 cfd24, cn=Siddharth Kharat 
Date: 2018.05.16 11:33:23 +05'30' 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मंत्री (उव तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 
२. मा.राज्यपाल (उव तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

३. मा.अपर मुख्य सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

४. मा.अपर मुख्य सचिव(नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

५. मा.अपर मुख्य सचिव(महसूल), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

६. मा.अपर मुख्य सचिव (उव तं शि), उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 
७. डॉ.नितिन करमळकर, सदस्य छाननी समिती, कुलगुरु, पुणे विद्यापीठ, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वअवि-२०१८/(६६/१८)/विशि-४ 


८. श्री.सुब्रतो रथो, सदस्य छाननी समिती, निवृत्त सनदी अधिकारी, ११०१, हरसिद्धी, खान अब्दुल 
गफार खान मार्ग, वरळी सी-फेस, वरळी, मुंबई-४०००३१. 

९. श्री.प्रकाश पाठक, वित्त तज्ञ(७./), सदस्य छाननी समिती, १६ अर्थव, विनायक नगर, 
वाडीबोकर मार्ग, देवपूर, धुळे-४२४००२. 

१०.डॉ.एस.एफ.पाटील, सदस्य छाननी समिती, माजी कुलगुरु, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 

११.सह सचिव(विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई:-४०००३२. 

१२.डॉ.गोविंद पारटकर, निमंत्रित सदस्य, सेवानिवृत्त प्राचार्य, टॉवर २, साकेत टॉवर्स, को- 
ऑप.हौ.सो. किसन कोळी मार्ग, ठाणे(प.)-४००५०१. 

१३.महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

१४.संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

१५.कक्ष अधिकारी(रोखशाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१६.के.पी.एम.जी. प्रतिनिधी यांना माहितीस्तव 

१७.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


